मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्प सल्लागार 
म्हणून नियुक्‍त केलेल्या मे. पीडब्ल्युसी 
कंपनीस माहे ऑक्टोबर २०२२ ते जानेवारी 
२०२३ या कालावधीकरीता केलेल्या कामाची 
देयके अदा करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी-३११६/प्र.क्र.9६/भाग-५/पोल-३ 
२ रा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ मार्च, २०२३ 
वाचा : 

१. माहिती तंत्रज्ञान विभाग व मे. प्राईस वॉटर हाऊस HIF WAL. यांच्या दरम्यान झालेला करार 
दि.१७.११.२००९. 

२. शासन निर्णय, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय W.GAD-AIMA ०८०/४/२०१४- 0/0 
DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), दि.०१.०७.२०१४, दि.१९.०७.२०१७, दि.०९.१०.२०१७, 
दि.२०.०३.२०१८ व दि.०९.०५.२०१९. 

३. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.९३/पोल-३, दि.२९.०५.२०१५ 

४. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी ३६१६/प्र.क्र.७६/भाग-१/पोल-३, दि.२५.०७.२०१६, 
दि.२५.०७.२०१७, दि.१३.१२.२०१८, दि.१६.०८.२०१९, दि.२१.०१.२०२०, दि.०२.०७.२०२०, 
दि.२८.०४.२०२१, दि.३०.०३.२०२२ व दि.२२.११.२०२२. 

५. मे. प्राईस वॉटर हाऊस Hud प्रा.ळी. यांची दि.१९.०१.२०२३, दि.११.०१.२०२३ व 
दि.३१.०१.२०२३ रोजीची देयके. 

६. पोलीस उपायुक्‍त (अभियान), wer आयुक्त कार्यालय, बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्र. 
DCP/OPS/848/2023, दि.१४.०२.२०२३. 

७. मे. प्राईस वॉटर हाऊस HIE प्रा.ली. यांचे दि.०३.०३.२०२३ रोजीचे ई-मेल. 


प्रस्तावना :- 


माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने दि.१७.११.२००९ रोजीच्या करारान्वये मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी 
मे.प्राईस वॉटरहाऊस कुपर्स WAT. या कंपनीची प्रकल्प सल्लागार म्हणुन नियुक्‍ती केली आहे. शासन निर्णय, गृह 
विभाग दि.२२.११.२०२२ अन्वये मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणून मे. पीडब्ल्यूसी 
कंपनीच्या दोन व्यवस्थापकीय सल्लागारास पूर्णवेळ तत्त्वावर दि.०१.१०.२०२२ ते दि.३०.०९.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली आहे. तसेच फेज-२ करीता बृहन्मुंबई महानगरपालीकेने खोदकामासाठी (Trenching) परवानगी 
दिल्यावर एका वरीष्ठ सल्लागारास पूर्णवेळ तत्वावर दि.३०.०९.२०२३ पर्यंत ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. 
माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या दि.०९.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार त्यांना मानधन अनुज्ञेय 
करण्यात आले आहे. सदर कंपनीने उपरोक्त प्रकल्पासंदर्भात प्रकल्प सल्लागार म्हणुन माहे ऑक्टोबर २०२२ ते 
जानेवारी २०२३ या चार महिन्यांच्या कालावधीसाठी पाहिलेल्या कामाची देयके उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.५ अन्वये 
सादर केली आहेत. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन [नणय निर्णय :- 


मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी मे. Use कंपनीने माहे ऑक्टोबर २०२२ ते जानेवारी 2023 या 
चार महिन्यांच्या कालावधीसाठी पाहिलेल्या सल्लागाराच्या कामासाठी खालील तपशिलप्रमाणे (मानधन, इतर खर्च व 
वस्तू आणि सेवा कर मिळून) रु.३३,८७,७८०/- (रुपये तेहतीस लाख सत्त्याऐंशी हजार सातशे ऐंशी फक्त) इतक्या 
रकमेची देयके मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीस अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३११६/प्र.क्र.9७६/भाग-५/पोल-३ 


Mumbai CCTV (October 2022 - January 2023) 


Applicable 
Man Amount per Total OPE Total 
A Resource 7 A Month Deployment Resource Applicable ST @ Sub Total . 
व Period Designation Claimed Amount 
Name Rate-new (Percentage) (INR) for the Amount 18% (INR) (INR) (INR) 
(INR) mentioned (INR) 
period 
=18% 
A aa c a ae F G=E*F H a J=I+H K L=J+K 
Monil Managing 
1 ग 306,900 100% 306,900 3,06,900 55,242 3,62,142 [* 3,62,142 
Hariya Consultant 
October 
ee Mohd. Asif | M i 
2 ages eee 306,900 100% 306,900 3,06,900 55,242 3,62,142 [= 3,62,142 
Rao Consultant 
Monil Managing 
3 रि 306,900 100% 306,900 3,06,900 55,242 3,62,142 णि 3,62,142 
Hariya Consultant 
November 
2९22 Mohd. Asif | M i 
al pata anegs 306,900 100% 306,900 3,06,900 55,242 3,62,142 (| 3,62,142 
Rao Consultant 
Monil Managing 
5 . 306,900 100% 306,900 3,06,900 55,242 3,62,142 [=] 3,62,142 
Hariya Consultant 
al द 0. लात, | तशवावेह 306,900 100% 306,900 3,06,900 55,242 3,62,142 al 3,62,142 
2022 Rao Consultant 
7 Rone seek 2,77,200 50% 1,38,600 1,38,600 24,948 1,63,548 [| 1,63,548 
Gurav Consultant 
| Mon ठावा 306,900 100% 306,900 3,06,900 55,242 3,62,142 [| 3,62,142 
Hariya Consultant 
a January 2023. | Mohd. Asif | Managing 306,900 100% 306,900 3,06,900 55,242 3,62,142 eal 3,62,142 
Rao Consultant 
Rohit Senior 
10 G 2,77,200 100% 2,77,200 2,77,200 49,896 3,27,096 [=] 3,27,096 
urav Consultant 
TOTAL 28,71,000 5,16,780 33,87,780 hol 33,87,780 
2. अ) उपरोक्त रकमा संदर्भ क्र.२ मध्ये नमुद शासन निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार सीसीटीव्ही 


प्रकल्पासाठी सल्लागारांना दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार अदा करण्यात येत आहे. 


ब) संदर्भ क्र.५ अन्वये मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रक्कम देण्यात येत आहे. 
सदर रकमेमध्ये माहे ऑक्टोबर २०२२ ते जानेवारी 2023 या चार महिन्यांसाठी १८% वस्तू आणि सेवा कर 
समाविष्ट करण्यात आला आहे. 
क) सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबंधित कंपनीला सल्लागारांच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा केली आहे 
असे निदर्शनास आल्यास sail जादा रक्‍कम संबंधित कंपनीकडून समायोजीत करण्याचा अधिकार 
शासनास राहील. 


ड) सदर देयके आयकर व इतर प्रचलीत कर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 


३. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त असलेल्या “२०५५-पोलीस, (०२) 
(०१) शहर पोलीस आस्थापना, (दत्तमत) (२०५५ ००९७), ५०-इतर खर्च” या लेखाशिर्षाखाली सन 2022-2023 या 


आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तर त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याला “आहरण व संवितरण 


अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३११६/प्र.क्र.9७६/भाग-५/पोळल-३ 


4, सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-पहिळा, उपविभाग-दोन, महाराष्ट्र 
आकस्मिक खर्च नियम, १९६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार व अ.क्र.२७अ, नियम क्र.७६ 
अन्वये प्रशासकीय विभागाला असलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाने निधी वितरणास दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३१५१४२२०३४५२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. RUPALI SANJOG xe 


2.5.4.20=825ec39543f0d33deccec30f6ca54b1adc430443efecS507 
e98dc173423779d, postalCode=400032, st=Maharasht 


KABARE र 
(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
२. मे. पीडब्ल्युसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 


प्रत, 
१. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई. 
२. प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवड नस्ती / पोल-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


